एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ( आहार खर्च) 
हया केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतूद वितरीत 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.४६/का-५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जुले, २०१९ 


वाचा :- (१) वित्त विभाग,परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ,२०१९ 
(२) वित्त विभाग,परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले,२०१९ 
(३) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक १६ एप्रिळ,२०१९. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनांतर्गत पूरक पोषण आहार योजना ही 
राज्यात आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. 
या योजनेंतर्गत राज्यातील १०४ नागरी व ४४९ ग्रामीण प्रकल्पातील ६ महिने ते ३3 वर्षे व ३ते ६ 
वर्षातील बालके, कमी वजनाची बालके, गरोदर व स्तनदा माता या लाभार्थ्याना लाभार्थी 
संख्येच्या प्रमाणात गरम ताजा आहार व THR आहाराकरीता मागणी क्रमांक एक्स-१,(०८)(०३) 
एकात्मिक बाल विकास सेवा (आहार खर्च) केद्र हिस्सा ५०% (कार्यक्रम) २२३६१९२७ व मागणी 
क्रमांक एक्स-१,(०८)(०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा (आहार खर्च) राज्य हिस्सा ५०% 
(कार्यक्रम) २२३६१९३६ सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एकूण रु.१०९७.५२ कोटी इतकी 
तरतुद अर्थसंकल्पित झाली आहे. केंद्र शासनाने या योजनेवरील खर्चाकरीता सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षासाठी रु. १२११.२० कोटी इतका APIP मंजूर केला असून यात केंद्र हिस्सा (५०%) 
रु.६०५.६० कोटी व राज्य हिस्सा (५०%) रु.६०५.६० कोटी याप्रमाणे आहे. 
महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खची 
केंद्र हिस्सा ५०% ळेखाशीर्ष २२३६-१९२७ व राज्य हिस्सा ५०% (लेखाशिर्ष २२३६१९३६) ही 
केंद्रपुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून 
राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ५०: ५० असे 
ठरविण्यात आले आहे. 
२. राज्याच्या सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार 
खर्च) याअंतर्गत केंद्र हिस्सा ५०% (लेखाशिर्ष २२३६१९२७) रु.५४८.७६ कोटी व समरुप राज्य 
हिस्सा ५०% (लेखाशिर्ष २२३६१९३६) रु.५४८.७६ कोटी याप्रमाणे एकंदर रु.१०९७.५२ कोटी 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आळा आहे. यापैकी उपरोक्त वाचा (१) नुसार मंजूर 
लेखानुदानातून केंद्र हिस्सा रु.१७५.०० कोटी व समरुप राज्य हिस्सा रु.१७५.०० याप्रमाणे एकूण 
रु.३५०.०० कोटी इतका वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.४६/का-५ 


३. सद्यस्थितीत पूरक पोषण आहार खर्च या योजनेकरीता सन २०१९-२० या वर्षाकरीता 
अर्थसंकल्पीत निधीपैकी माहे डिसेंबर,२०१९ पर्यंतचा खर्च भागविण्याकरीता ६०% निधी वितरणास 
उपरोक्त संदर्भीत वाचा (२) नुसार देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निधी वितरणाची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च) या कार्यक्रमाखाली राज्याच्या सन २०१९- 
२० च्या अर्थसंकल्पात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च) याअंतर्गत केंद्र हिस्सा 
५०% (लेखाशिर्ष २२३६१९२७) रु.५४८.७६ कोटी व समरुप राज्य हिस्सा ५०% (लेखाशिर्ष 
२२३६१९३६) रु.५४८.७६ कोटी याप्रमाणे एकंदर रु.१०९७.५२ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. या तरतूदीपैकी मंजूर लेखानुदानातून केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१९२७) 
रु.१७५.०० कोटी व समरुप राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१९३६) रु.१७५.०० याप्रमाणे एकूण 
रु.३५०.०० कोटी(अक्षरी रुपये dal पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी उपरोक्त संदर्भात वाचा (३) 
नुसार लेखादानातून उपलब्ध करुन आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 
वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. आता सद्य:स्थितीत पूरक पोषण आहार खर्च या योजनेकरीता सन २०१९-२० या वर्षाकरीता 
माहे डिसेंबर,२०१९ पर्यंतचा खर्च भागविण्याकरीता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी ६०% निधी वितरणास 
उपरोक्त संदर्भीत वाचा (२) नुसार देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार यापूर्वी वितरीत केलेला निधी वजा 
करुन उर्वरित निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीत 
निधी (केंद्र व राज्य हिस्सा एकत्रित) रु.१०९७.५२ कोटी च्या ६० % रु.६५८.५१२ कोटी निधीतून 
रु.३५०.०० कोटी (यापूर्वी दिनांक १६ एप्रिल,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत) वजा केल्यानंतर 
शिल्लक निधी रु.३०८.५१२ कोटी इतका निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी 
मुंबई यांना योजनेवरील खर्चाकरीता वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. या झासन निर्णयान्वये पुरक पोषणांतर्गत आहार खर्च या कार्यक्रमासाठी केंद्र हिस्सा ५०% 
(लेखाशिर्ष २२३६-१९२७) व समरुप राज्य हिस्सा ५०% (लेखाशिर्ष २२३६-१९३६) याप्रमाणे एकूण रु. 
३०८.५१२ कोटी (अक्षरी रुपये तीनशे आठ कोटी एक्कावन्न लक्ष वीस हजार फक्त) इतका उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेला निधी हा गरम ताजा आहार व THR यासाठी समप्रमाणात वितरीत करण्याची 
दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ 
जुले,२०१९ च्या परिपत्रकान्वये निर्गमीत केलेल्या सूचनांनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.४६/का-५ 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१७१२००१३१३३० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Lalsing Ramchandra Guj 


1 DN: c=IN, 0 Of Maharashtra, ou=Women And Child 
a S l n g Develoy ICode=400032, si tr 
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855¢5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1 
64477bf79d694, 
ber=4ca059ab7 b8d64aaf749fe58e0a7 14401 5f521cb28fd220 
amc ha OLA GUJ AP sesseseitins7s,cn-taingRamenana 
2019.07.17 12:09:01 +05'30' 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन,मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 


७. आयुक्त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी. 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, (जिल्हा परिषद). 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 


१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 


नेर, 


२०. 


कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना कळविण्यात येते 
की, त्यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्ची या प्रयोजनार्थ सन २०१९-२० 
च्या खर्चाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१९२७ व 
PAST राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१९३६) एकूण रु. ३०८.५१२ कोटी (अक्षरी रुपये तीनशे 
आठ कोटी एक्कावन्न लक्ष वीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांना BDS प्रणालीवर वितरीत करावा. 

निवड नस्ती कार्या-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


